मौजे शोंद्रे जि. सातारा येथे नवीन उपकेंद्र 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्रक्र.३२४/आ-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत 
गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई-४००००१ 
दिनांक :- ०३ ऑक्टोबर,२०२४ 


वाचा:- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई यांचे पत्र क. आआसे/कक्ष- 
७अ/ टे-६/शैंद्रे/उपकेंद्र/मंजूर/सातारा/३१३०-३२/२०२४, दि. २०.०८.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मौजे aie fH. सातारा येथे नवीन उपकेंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा 


आयुक्तालयाने सादर केला आहे. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मौजे ate fo. सातारा येथे नवीन उपकेंद्र स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


२. सदर उपकेंद्रासाठी विहीत पध्दतीने जागा उपलब्ध करुन तेथे बांधकाम व पदनिर्मिती करणे 


याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र. ३२४/आ-३ अ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००३१६४४१४३५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


SANJAY 
DATTARAM 
MAHADESH 
WAR 


Digitally signed by SANJAY DATTARAM 
MAHADESHWAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531 
e74206cd390898bbe0690fead8f00f6a3eb, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=09A8917EDE715503310B61D 
8A24357A945B188F3A254ABA25AC8365BB 
66E4EE8, cn=SANJAY DATTARAM 
MAHADESHWAR 

Date: 2024.10.03 17:26:06 +05'30' 


(संजय द. महाडेश्वर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ 

२. मा. मंत्री (सार्वजानिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 
४ 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


५. जिल्हाधिकारी, सातारा. 


६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा. 


७. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई. 


९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 
१०.जिल्हा area चिकित्सक, सातारा. 
११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सातारा. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 


१३. नियोजन विभाग, (का.१४७२) मंत्रालय, मुंबई. 


१४.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१५.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई 


१६.निवडनस्ती (आरोग्य 3-31) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


